फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून 
विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नवीन 
पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१७८/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जून, २०२१. 
संदर्भ :- १) फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.निरंक, 
दि.१०/०४/२०२०. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी / 
मान्यता/२०२०/९०२, दि. १३/११/२०२०. 


प्रस्तावना : 
फार्मसी aia ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या वर नमूद संदर्भ १ येथील दिनांक 
१०/०४/२०२० च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भ २ 
येथील दिनांक १३/११/२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार Gear एज्युकेडान सोसायटीचे, 
कॉलेज ऑफ फार्मसी, अमळनेर, जि.जळगाव नवीन संस्था शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून बी.फार्मसी 
हा नवीन पदवी अभ्यासक्रम ६० प्रवेश क्षमतेसह सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 
फार्मसी ates ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन खालील 
पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून “बी.फार्मसी” हा नवीन पदवी 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास खालील अटी व AAA अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अनु.क्र. डिटीई संकेतांक, संस्थेचे नाव व पत्ता अभ्यासक्रमाचे । प्रवेशक्षमता 
नाव 
णि र ५२७६-खांदेश एज्युकेडान सोसायटीचे, कालेज बी.फार्मसी ६० 


ऑफ फार्मसी, पी.बी.नं.२८, रेल्वे स्टेशन जवळ, 
अमळनेर-४२५ ४०१, जि.जळगाव 


अटीव शार्ती :- 
१. सदर मान्यता कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 
२. प्रस्तुत बाबतीत फार्मसी Hie ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केळेल्या तसेच दिनांक २१ 
मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१७८/तांशि-४ 


३. 


qo, 


शासनाने विहित केलेल्या तसेच फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या 


सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन 


इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


. सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 


अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 


आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूजनन (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशन 
फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी नियमाप्रमाणे 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व 
इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास 
संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


. संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 


परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा 
(उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


. रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे Prasat व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ 


यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवड्यक राहील. 
याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या 
अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६२३१६१२०९२१०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sanjay Audumbar 


Dharurkar 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१७८/तांशि-४ 


२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

3. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

४. संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. प्राचार्य, संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-इ-गालिब 
मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७वा मजला, 


चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

९. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


